फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१- 
२२ पासून शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र 
महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे नवीन पदव्युत्तर 
पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२१/प्र.क्र.४७/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा : १) फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक पीसीआय-७२५, 
दिनांक १७/०८/२०२१ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/मान्यता/२०२१/७३२, 
दिनांक १८/०८/२०२१. 


प्रस्तावना : 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी नमूद क्रमांक १ येथील दिनांक 
१७/८/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वर 
नमूद क्रमांक २ येथील दिनांक १८/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शैक्षणिक 
वर्षर०२१-२२ पासून शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे नवीन एम.फार्मसी 
(फार्मास्युटीक्स)-१२ हा अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यासाठी प्रस्तावित केळे आहे. 


२. संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष 2029-22 पासून 
औषधनिर्माणशञास्त्र महाविद्याळय, रत्नागिरी येथे नवीन एम.फार्मसी (फार्मास्युटीक्स)-१२ हा 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून संचालक, 
तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे,शैक्षणिक वर्ष 2029-2022 पासून शासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे एम.फार्मसी (फार्मास्युटीक्स)-१२ हा अभ्यासक्रम 
कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती :- 

१) सदर मंजूरी कायम स्वयंअर्थसहाय्थयित तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या अटींची पूर्तता 
करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३) सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्ष क्षमता वर नमुद केल्या प्रमाणे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.४७/तांशि-४ 


४) संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या कायम स्वयंअर्थसहाय्यित पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमाच्या आर्थिक व प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी खालीलप्रमाणे व्यवस्थापन समिती 
गठीत करण्यात यावी. 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - अध्यक्ष 
२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय - सदस्य 

३. वित्तव लेखा क्षेत्रातील एक तज्ञ व्यक्‍ती - सदस्य 

४. प्राचार्य, संबंधित शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय - सदस्य सचिव 


५) या शासकीय संस्थांमधील कायम स्वयंअर्थसहाय्यित पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त 
करण्यात येणारे शिक्षक व कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी असणार नाहीत. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन / 
भत्ते व इतर सेवाविषयक दायित्व संबंधित संस्थेचे राहील. तसेच संस्थेने कायमस्वरुपी नोकर भरती 
करु नये. 


संस्थेत नियुक्‍त करावयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची विहित कार्यपध्दतीनुसार निवड 
करण्यासाठी वरील समिती कार्यवाही करेल. या कायम विनाअनुदानित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त 
करण्यात येणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व 
सेवानिवृत्ती योजना लागू राहणार नाही. हे कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नसल्याने त्यांच्यासाठी 
सी.पी.एफ. योजना लागू करण्यात यावी. 


mM 
na 


७) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विभागाचे स्वतंत्र बँक खाते संस्थेचे प्राचार्य तथा व्यवस्थापन 
समितीचे सदस्य सचिव व उर्वरित सदस्यांपैकी एक, san रितीने संयुक्‍तपणे दोघांच्या स्वाक्षरीने 
कार्यान्वित करण्यात यावे. 


८) व्यवस्थापन समितीने संस्थेचे व्यवस्थित नियोजन करुन आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात. हे 
अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही स्वरुपाचे अर्थ सहाय्य देण्यात येणार नाही 
अथवा या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या कोणत्याही दायित्वाची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. 


९) संस्थेमध्ये उपलब्ध होणारा विकास निधी व शिक्षण शुल्क वा अन्य माध्यमातून मिळणारा निधी याचा 
विनियोग करुन या कायम विनाअनुदानित पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र सोयीसुविधा 
निर्माण करण्यात याव्यात. 


qo) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


११) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणेआवड्यक राहील. 


१२) याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या 
अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.४७/तांशि-४ 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०६११४४२०९८०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NITIN JYOTINATH माणात 


ac44dfd391a1a4d7dab24cf743fa81a59477dif3"6805F105ac91d 


ble m=EB907 1 AA8D4190FEAAA8BO7AEEF73AE446E01E2D, 


GHIRATKAR aN कका 
(नि. ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन 
इमारत, ४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, Tad), मुंबई ४०००५१. 

३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड. 

५. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

६. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान- 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


